राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान 

प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) सन 
२०२०-२१. 

FMR Code ८.१.१५.१२.१ अंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून राज्यातील शासकीय 
रुग्णवाहिकेवर वाहनचालक बाह्ययंत्रणेद्वारे 
घेण्याच्या निविदा प्रक्रियेस प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१७/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०७ एप्रिल, २०२१. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१७/आरोग्य-७, 
दिनांक २४.०९.२०२०. 
२. प्रकल्प संचालक (ईएमएस), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआसो/ 
वाहनचालक/प्रशासकीय मान्यता/९९३२२/२०२१, दिनांक १०.०२.२०२१. 


राज्यातील शासकीय रुग्णवाहिकांवर निविदा प्रक्रियेअंती सद्यस्थितीत ८१८ 


वाहनचालकांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येत असून संबंधित सेवापुरवठादारासह कराराची 


मुदत दिनांक १५.०७.२०२१ रोजी संपुष्टात येत आहे. उपरोक्‍त वाचा येथील क्र.१, दिनांक 


२४.०९.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये आणखी २८९ वाहनचालकांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे ३ 


वर्षाच्या काळावधीकरीता घेण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


०२. आता, सदर शासन निर्णयात आणखी ८१८ वाहनचालकांचा समावेश करण्यात येत असून 


२८९ + ८१८ SAM एकूण ११०७ वाहनचालकांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी 


घेण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.:- 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१७/आरोग्य -७ 


वित्तीय तरतूद 
हि Budget approved 
FMR Particulars GOI Remarks (Rs in Lakhs) 


Lump sum amount of Rs 1884.00 lakhs is 
approved for support staff for 12 months in 
principle, which may be outsourced, to the 
8.1.15.12.1 Driver extent possible. Details provided in HR 1884.00 
Annexure. Actual amount is to be calculated by 
the state based on principles mentioned in the 
HR annexure. 


०३. तसेच, शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१७/आरोग्य-७, 


दिनांक २४.०९.२०२० मधील परिच्छेद क्र.२ मध्ये अट क्र.१४ पुढीलप्रमाणे समाविष्ट करण्यात येत 


आहे.:- 


“१४. सदर निविदा प्रक्रिया मे, २०२१ अखेरपर्यंत पूर्ण करुन घेण्याची दक्षता व जबाबदारी 


कार्यक्रम प्रमुखांची राहील.” 


०४. तसेच, शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१७/आरोग्य-७, 


दिनांक २४.०९.२०२० मधील परिच्छेद क्र.३ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा.:- 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १४ येथील अटींची पूर्तता व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकतेनुसार आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान 


संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई व संबंधित कार्यक्रम प्रमुख यांची राहील. 


०५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनिमय, दिनांक 


१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, 


उपविभाग-२ मधीळ अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामुग्री आणि उपक्रम 


संच विकत घेण्यास मंजुरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१७/आरोग्य -७ 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०४०६१७४२२०८४१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
M i | i al d oe signed by Milind Raghunath 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


Ra g h uN at h postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde244 
50c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c 


Kulkarni / — कमय 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, मुंबई, 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई/ पुणे, 

३. प्रकल्प संचालक (ईएमएस), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, 
४. संचालक (वित्त व लेखा ),राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई, 

५. अतिरिक्‍त संचालक,राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे, 

६. सर्व सहसंचालक ( आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत ) 

७. उपसंचालक, सर्व मंडळ कार्यालये, 

८. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१०.निवड नस्ती (कार्यासन-आरोग्य-(७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


